सन २०२०-२१ मध्ये “पुनर्विनियोजनाने तरतूद उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत” मागणी क्र. के-०६, लेखाशिर्ष “२८०१ 
वीज व २८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा” 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र. ३३/ उर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ मार्च, २०२१ 


वाचा:- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थस- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५ मार्च, २०२१. 


शासन निर्णय :- 


मार्च ,२०२१ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये खर्चाचे पुरक विवरणपत्र विधान मंडळास सादर करण्यात 
आले. दिनांक ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपणाऱ्या वित्तिय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पुरवणी 
विनियोजन विधेयकास मा. राज्यपालांनी संमती दिली आहे आणि ते महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक, २०२१ (सन 
२०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -४, दिनांक १० मार्च, २०२१ 
यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 
२. या विभागाच्या मागणी क्र. के-०६, लेखाशिर्ष “२८०१ वीज" अंतर्गत २८०१२६२४ या लेखाशीर्षाखाली "निरंक" 
तरतूद अर्थसंकल्पित असल्याने व या लेखाशिर्षाखालील बाबींसाठी विभागाकडील बचतीमधून आवश्‍यक तरतूद 
उपलब्ध करुन देणे शक्‍य असल्याने मार्च, २०२१ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये लाक्षणिक तरतूद रु. १०००/- 
पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. 
३. मागणी क्र. के-०६, लेखाशिर्ष “२८०१ वीज व २८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा” अंतर्गत सन २०२०-२१या 
आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित असलेल्या तरतूदींमधून निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यात येत आहे. सदर मागणी 
क्रमांकाखाळील “लेखाशिर्ष २८०१ व २८१० खालील बचतीमधून लेखाशिर्ष २८०१५५७२ खाली रुपये 
१३०४,८६,३७,०००/- तरतूद व लेखाशिर्ष २८०१२६२४ खाली रुपये ३०,१०,९९,०००/- तरतूद याप्रमाणे एकूण रु. 
१३३४,९७,३६,०००/- (रु. तेराशे चौतीस कोटी सत्त्याण्णव लाख छत्तीस हजार फक्त) तरतूद पुनर्विनियोजनाने वळती 
करुन उपलब्ध करुन देण्यात येत असून सोबत जोडलेल्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे खर्च करण्यास संबधीत नियंत्रक 
अधिकारी यांना या शासन निर्णयान्वये प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ अन्वये वित्तिय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन, परिच्छेद १६२, १६३ व १६४ 
खाली विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तिय अधिकाराचा वापर करुन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.९३/२०२१, व्यय-१६, दि.२६.०३.२०२१ अन्वये मान्यता दिल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र. ३३/ उर्जा-३ 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०३३११४४४४३७७१० असा आहे . हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे . 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
Nanasaheb R ajaram DN: CN = Nanasaheb Rajaram Dhane, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
D h a n e = Industries, Energy and Labour Department 
Date: 2021.03.31 14:51:15 +05'30' 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्व), 


मुंबई. 


. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्वी, 


मुंबई-५१. 


. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, (महाराष्ट्र शासन), औंध रोड, स्पायसर कॉलेजच्या समोर, 


पशुसंवर्धन आयुक्‍ताळयाजवळ ,औंध ,पुणे ४११०६७-. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा),मुंबई- ४०० ००१ 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा),नागपूर 

. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. कार्यासन-व्यय-१६/अर्थ-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. अवर सचिव( रोख/प्रशासन ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्राळय,मुंबई.३२ 
११. अवर सचिव( ऊर्जा-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. निवड नस्ती, ऊर्जा-३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.३३/ऊर्जा-३, दिनांक २७ मार्च,२०२१ (आकडे रुपयांत) 
अ.क्र. गौण / Sas पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजनानंतर | पुनर्विनियोजन करण्याची 
करेपर्यंत वितरित | करेपर्यंत मंजूर करावयाची रक्‍कम होणारी रक्‍कम कारणे 
केलेला निधी अनुदान किंवा 
विनियोजन 


तरतूदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये घट (- प्रस्तावित आहे असे लेखाशिर्ष 


मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, 
१९९ अशासकीय संस्थांना सहाय्य, (००)(०२) विदर्भ 
व मराठवाडा विभागातील कृषि पंपांना विज जोडणी 
देणे (HAHA) (22094498), 


39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


३,७५०,०००,००० 


(-) 


3,1940,000,000 


मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, १०४ वीज विकास 
व्यवस्था राष्ट्रिय भार, ०१ वीज दरात सवलत, 
(०१)(०२) यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दर सवळत 
सर्वसाधारण, (कार्यक्रम) (22094429), 


33 अर्थसहाय्य 


६००,०००,००० 


६,०००,०००,००० 


(-) 


9,400,000,000 


8,400,000,000 


मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, १०४ वीज विकास 
व्यवस्था राष्ट्रिय भार, ०१ वीज दरात सवलत, 
(०१)(०३) THT ग्राहकांना वीज दर सवलत 
सर्वसाधारण, (कार्यक्रम) (२८०१५५९९), 


33 अर्थसहाय्य 


२००,०००,००० 


२,०००,०००,००० 


(-) 


400,000,000 


9,400,000,000 


मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, १०४ वीज विकास 
व्यवस्था राष्ट्रिय भार, ०१ वीज दरात सवलत, 
(०१)(०४) औद्योगिक ग्राहकांना वीज दर सवलत 
सर्वसाधारण, (कार्यक्रम) (२८०१५६०५), 


33 अर्थसहाय्य 


६००,०००,००० 


६,०००,०००,००० 


१,५००,०००,००० 


४,५००,०००,००० 


उर्जा विभागाकडील विविध 
योजनांकडील झालेल्या बचत 
निधी मधून कृषिपंप ग्राहकांना 
वीज दर सवलत देण्यासाठी व 
महावितरण कंपनीला अनुदान 
देण्यासाठी तरतूद अपुरी 
असल्याने पुनर्विनियोजनाने 
प्रस्तुत लेखाशिर्षाखाळी घट 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र. ३३/ उर्जा-३ 


मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, 
८०० इतर खर्च, (००)(०५) महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
नियामक आयोग (कार्यक्रम) (२८०१२४६४), 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


१००,००० 


९ षु ७0७७ 


५,००० 


मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० नवीन 
व नवीकरणीय ऊर्जा, ०२ सौर, १०२ प्रकाश व्होल्ट, 
(09) सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यक्रम, (04) 
(०१) सौर विजेवरील कृषिपंप बसविण्यासाठी 
सहाय्यक अनुदान (राज्य हिस्सा ५ टक्के) (कार्यक्रम) 
(२८१००९०२) 


३३ अर्थसहाय्य 


६२५,०००,००० 


२,५००,०००,००० 


(-) 


9,340,000,000 


9,940,000,000 


मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० नवीन 
व नवीकरणीय ऊर्जा, go इतर, ८०० इतर 
खर्च,(००)(०१) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण 
(कार्यक्रम) (२८१०००३४) (वेतनेतर) 


३१, सहायक अनुदान 


400,000,000 


I 


) 


२ ६ Cc . (goo ,000 


239,300,000 


मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० नवीन 
व नवीकरणीय ऊर्जा, ६० इतर, ८०० इतर खर्च, 
(००)(०५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निधीमधून 
भागविळेला खर्च (कार्यक्रम) (2¢ 900923) 


५० इतर खर्च 


५१९,०५९,००० 


४,४८०,९४१,००० 


~_~ 


-) 


४,४८०,९४१,००० 


1. .- 8 


एकूण (१ते ८) 


२,५४४,०५९,००० 


२५,२३१,०४१,००० 


~_~ 


-) 


१३,३४९,७३६,००० 


११,८८१,३०५,००० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र. ३३/ उर्जा-३ 


तरतूदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये वाढ (+) प्रस्तावित आहे असे लेखाशिर्ष 


१ | मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, १०४ वीज विकास 
व्यवस्था राष्ट्रिय भार, ०१ वीज दरात सवलत, 
(०१)(०१) कृषिपंप ग्राहकांना वीज दर सवलत 
सर्वसाधारण, (कार्यक्रम) (२८०१५५७२), 


उर्जा विभागाकडील विविध 
योजनांकडील झालेल्या बचत 
निधी मधून कृषिपंप ग्राहकांना 
वीज दर सवलत देण्यासाठी व 
३३ अर्थसहाय्य १४,६००,०००,००० | ५५,८११,०६२,००० | (+) १३,०४८,६३७,००० | ६८,८५९,६९९,००० | महावितरण कंपनीला अनुदान 
देण्यासाठी तरतूद अपुरी 
असल्याने पुनर्विनियोजनाने 
प्रस्तुत लेखाशिर्षाखाळी वाढ 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


२ | मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, 
८०० इतर खर्च, (००)(०२) महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी यांस सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) 
(२८०१२६२४७४), 


३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) Lo 4 १,००० | (4) 309,088,000 309,900,000 


एकूण (१ ते 2) | १४,६००,०००,००० | 44,2 99,083,000 १३,३४९,७३६,००० | ६९,१६०,७९९,००० 


प्रमाणित करण्यात येते की, सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून मंजूर न केलेला असा खर्च भागविण्यासाठी म्हणून सदर तक्त्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या रकमांचे पुनर्विनियोजन करण्यात 
आलेले नाही. तसेच एखाद्या नविन सेवेवरील खर्च म्हणजे सेवेचा नवा प्रकार किंवा सेवेचे नविन साधन ज्यासाठी चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही 
किंवा त्यासाठी विधानसभेकडून लाक्षणिक पूरक मागणीद्वारे मंजूरी घेण्यात आलेली नाही, असा खर्च भागविण्यासाठी सदरचे पुनर्विनियोजन करण्यात आलेले नाही. 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 


N a Nn as ah e b R चै] aram DN: CN = Nanasaheb Rajaram Dhane, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


D h ane OU = Industries, Energy and Labour Department 
Date: 2021.03.31 14:51:30 +05'30' 


(ना.रा.ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


